दाखवी | स्वरूप आपुलें सत्वरी । अज्ञान आवरण दूर करी । आम्ही 
विनत तुझिया पायीं ।।३।। आतां आम्हांस रक्षावें । आम्हां तुझ्याहून 
अन्य न ठावें | आद्य तत्त्व तूंचि स्वभावें । दया करी दयाळा ।।४।। 
वेदमुख्य षडंगासहित । गणेशश्चासांतून संभूत | तेथ आले अकस्मात । 
देवेशांसी ज्ञानदाते ।।५।। त्यांस पाहून तेज:पुंजास । देवसत्तम करिती 
वंदनास । म्हणती विनम्र वचन तयास । कोण आपण सांगावें ।।६।। 
अज्ञान आवरणें युक्त | गणेशस्मरणीं आसक्त । आम्हीं असतां या 
स्थलाप्रत । गणेशानें का पाठविलें ।।७।। वेद तेव्हां त्यांस सांगती । 
आम्ही वेद षडंगासह प्रीती । आलों आतां सांगा चित्तीं । तुमच्या कोणतें 
दुःख असे ।।८॥। तेव्हां ते देव वृत्तान्त । वेदांस सांगती समस्त । 
तो ऐकून वेदमुख्य त्यांस दाखवित । मयूराचें स्वरूप ।।९।। तदनंतर 
ब्रह्ममय क्षेत्र पाहून । ज्योतिर्मय जें शोभन । सर्वही देव प्रणाम करून । 
प्रवेश करते जाहले ।।१०।। देवेश ते वेदांसहित । करिती प्रवेश 
विधियुक्त । वेदाज्ञेनें होऊन हृष्ट । स्थापिती मूर्ती मोरयाची ।।११।। 
पूजन करून ध्यानपर | विधानें जपती मंत्र थोर । निराहार राहून विघ्नहर । 
तोषविला त्या देवांनीं ।।१२।। त्या वेळीं ते देवेश स्थापित । ती उत्तम 
मूति क्षेत्रांत । भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीसी असत । समय होता माध्यान्हीचा 
।।१३।। सोमवार स्वाति नक्षत्र महान । दैवयोगें शुभकाळ पाहून | 
शक्तीही परम शोभन | एकवटल्या त्या योगांत ।।१४।। अन्यशक्ति 
आदिशक्तीप्रत । प्रश्र तेव्हां विचारित । सृष्टिहीन स्थिति जेव्हां असत | 
मासादिक तेव्हां कैसे आले ।।१५।। हें कुतूहल आमुच्या चित्तांत । 
तें शमवावें सांप्रत । आदिशक्ति तैं उत्तर देत । ऐका शक्तींनो एकचित्ते 
।।१६।। दृश्यभावात्मक काळ होत । युगायुगांत विनष्ट । सदा सर्व 
ब्रहयांत । ब्रह्माकार वर्ततसे ।।१७।। कालमानानें विघ्नेश योगनिद्रेंत । 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३० 


जेव्हां जग लय पावत । निद्राविहीन तो सृजित । उत्तमोत्तम सृष्टि सारी 
।।१८।। Ted ब्रह्मरूप स्थित | काळ तो सदा मंडित । न कळतही 
जन जे सेवित । गणेशासी पूजिती ध्याती ।।१९।। ते नर होती 
सिद्धियुक्त। यांत संशय कांहीं Taq | कळत अथवा नकळत | 
स्पर्शितां अग्निकण जाळितो तसाची ।।२०।। माघ शुक्ल चतुर्थीस। 
गणेश देई वरदानास | अंगारकयुक्त मुहूर्तास । मूर्तीतून बाहेर 
प्रकटला ।।२१।। मयूरावर होता स्थित । ऐशा चतुर्भुज ढुंढीस पाहत। 
सिद्धिबुद्धीसमायुक्त । भालचंद्र महोदरासी 112201 तीननेत्र शेष 
नाभीवर । चितामणिधर उदार । शूर्पकर्ण गजवदन मनोहर । एकदंतें 
सुशोभित 1123 11 पाश अंकुश भग्नदन्त धरित । जो आपुल्या हातांत | 
भूषण वस्त्रांनी विराजित । ऐशा प्रभूस पाहती ।।२४।। तेव्हां उठून माझ्या 
सहित | त्यास भक्ति भावें वंदित । पूजिती स्तविती मुदितचित्त । ब्रह्मादि 
ते देवमुख्य ।।२५।। अनादिरूपास मोरवाहनास । निजनाथास सकल 
अवभासास | मनोवाणीहीनास । मनोवाणीवचस्था नमन ।।२६।। 
गणनाथा स्तुत्यासी । अनादि पुराणदेवासी । सकलादिपूज्यासी 
हृदिस्थासी | आनंदप्रदासी नमन असो ।।२७।। परेशासी चतुःप्रचा- 
लकासी । परमार्थभूतासी गणनाथासी । आपुल्या बळें जग निर्मिसी । 
स्तवनीया तुज नमस्कार ॥।२८।। स्वबोधगासी जगीं ईशसंस्थासी । 
विदेहभावें सदा आत्मसंस्थासी | नमितों त्या गणनाथासी । त्यांच्या विहीन 
स्वसुखप्रलीन ।।२९।। अयोगरूपें निवृत्तिस्थ । निजात्मग योगधर 
स्वधीस्थ । त्या स्तुत्यास गणनाथास चित्तस्थ । नमितों आम्हीं भक्तीनें 
1130 I1 स्वभक्तास शांतिप्रदाता | गजवक्त्रधर शांतिउद्राता । चतुर्भुज 
एकरद सिद्धिदाता । त्रिनेत्रधर जो त्यास नमितों ।।३१।। महोदरासी 
पाशधरासी | बीजासी अमोधवीर्यासी । परात्परासी शूर्पकर्णासी । विभु 


पान ५७९ 


गणेशा तुज नमितों 113201 गणनाथासी स्तुत्यासी । नमन सृष्टिकर्त्या 
ब्रह्मदेवरूपासी | पाळक विष्णुरूपें होसी । संहार करिसी शंभुरूपानें 
1133 ।। अनाथांच्या नाथासी । शक्तिमंतासी मोहधारकासी । कर्मरूपासी 
भानूसी । हेरंबासी नमितों आम्हीं ।।३४।। मयूरेशासी देवासी । 
मयूरध्वज धारकासी | विध्नेशासी गणनाथासी । महाविध्नचालका तुज 
नमितों ।।३५।। ब्रह्माचें तूं ब्रह्मरूप असत । देवादीसही शांति लाभे 
तुझ्यांत । ऐशा तुज आम्हीं मंदचित्त । कैसे स्तवूं पूर्णपणें ।।३६।। 
गणेशाना म्हणून नमितों । नाथा विनम्रपणें प्रार्थितों । महाभक्तिप्रिया 
तुज ध्यातो । तुष्ट होऊन भक्तरक्षण करी ।।३७।। ऐसें स्तवन करून | 
पुनरपि करिती गणेशास नमन । आनंदाश्रुयुक्त नयन । रोमांच त्यांच्या 
अंगावरी ।।३८।। त्यांस वरती उठवून । श्रीगणेश बोलती वचन । तुम्हीं 
रचिलेलें हें स्तोत्र महान । वाचका श्रोत्यासी सर्वद ।।३९।। पुरविन 
ऐशा नराचें वांच्छित । वर मागा तुम्ही सांप्रत । देईन मीं तपतोषित । 
स्थापना स्तोत्रें संतुष्ट ।।४०।। देवेश तेव्हां तयास प्रार्थिती । विघ्नेशा 
जरी संतुष्ट चित्ती । आम्हां वर देण्या कृपामति । दृढभक्ति दे तुझ्यापायीं 
1182 11 तैसेच आमुचें कार्य सांगावें । स्वानंदानें जें जगीं व्हावें । 
गणाधीशा आम्हीं करावें । आज्ञापालन ही इच्छा असे ।।४२।। श्रीगणेश 
तेव्हां त्यांस सांगती । चतुर्मुख ब्रह्मदेवा तूं जगतीं । सृष्टि निर्माण करी 
सांप्रतीं । रजोयुक्त तूं आता ।।४३।। अहंविवर्जित तूं ब्रह्मा नावें ख्यात । 
होशिल या त्रिभुवनांत । विष्णु तूं चतुर्भुजयुक्त | सत्त्वयुक्त पालन 
करी ।।४४।। नाना अवतार घेऊन । माझें नित्य करून स्मरण । सिद्धि 
पावशील पावन । तुझें कार्य सांगितलें ।।४५।। पंचमुखा शिवा तूं 
करी प्रहार । ज्ञात जगांत होशील हर । माझें स्मरण करितां बंधहीन 
सत्वर । तूं होशील नि:संशय ।।४६।। चतुर्भुजं तुं क्रियायुक्त | मोहवी 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३० 


या जगताप्रत । नानावेदविभागांनी मज पूजित । सिद्धि तुजला लाभेल 
तैं ।।४७।। शक्तिनामें होशील ख्यात | अनघे तूं सर्व शक्तियुक्त | 
सहस्रकर सूर्या तू जगांत | कर्माधार होऊनियां ।।४८।। चराचरांचें 
करी धारण | मज स्मरून हो बंधहीन । ऐसी आज्ञा त्या देवांस करून | 
विशेष सामर्थ्य प्रदान करी ।।४९।। जैसे संकल्पाची सिद्धि व्हावी । 
ऐसी बळप्राप्ति बरवी । देऊन तयांसी स्वभावीं । शक्ति नगर आयुधे 
।।५०।। तैशीच वाहनादि fala । तीं प्रत्येक मुख्य देवांस अर्पून । 
त्या मूर्तीत प्रवेशून । गजानन अन्तर्धान पावले ।।५१।। मुख्य देव तदनंतर 
जात | आपापल्या स्थानांप्रत । चराचर जग ते निर्मित । यथाभाग क्रीडा 
करिती ।।५२।। तेथ जे मुख्यरूप जगांत | देव प्रजापति मुखांतून उद्धूत। 
त्यास महेश ते पाठवित । मयूरेशाच्या सेवेसाठी ।।५३।। ते गणेशाचें 
ध्यान करिती | मयूरक्षेत्रीं वर लाभती । आपापली कार्ये पार पाडिती। 
आपुल्या पदीं राहून ।।५४।। ऐशा क्रमें सर्व चराचरमय । मयूरेशास 
आराधिती नित्य । त्यायोगें सत्तायुक्त सुखमय । होऊन धन्य जाहले 
।।५५।। तदनंतर सर्वांगभावें सेविती । मयूरेशासी परम प्रीती । 
्षेत्रवासपर ते होती । देवींनो ते सर्व देव ।।५६।। शंकर त्या 
मयूरक्षत्रांत | पुनरपि उग्र तप आचरित । गणेशवरदान लाभत । त्यायोगें 
महादेव जाहला तो ।।५७।। हें मयूरक्षेत्राचें महिमान । देवींनो सांगितलें 
मीं प्रसन्न । सर्व सिद्धिप्रद जें महान । ऐकतां वाचितां पुरुषार्थलाभ 
।।५८।। धर्म अर्थ काम मोक्ष लाभत | अन्तीं ब्रह्ममय तो होत । जो 
हें माहात्म्य वाचून दाखवित | अन्य भाविकांसी श्रद्धेनें ।।५९।। यासम 
पावन त्रिभुवनांत | अन्य कांहींही नसत १ वेदशास्त्र पुराणांत । सारांतलें 
हें सार असे ।।६०।। जो हें माहात्म्य ऐकेल । तो पुत्रपौत्रे युक्त होईल । 
सर्वही इच्छित लाभेल | अपुत्रास गुणवंत पुत्रलाभ ।।६१।। सर्वभावें 
पान ५८० 


Nu ii ci cc is dc 
व्रतें करित । त्यास शतपट पुण्य लाभत । तीथे क्षेत्रमुख्ये सेवित । त्यांसी 
पुण्य शताधिक त्याहून ।।६२।। वेदशास्त्र पुराणें ऐकून । नरास लाभे 
जें फळ महान । त्याहून अधिक पुण्य लाभून । धन्य होतसे साधक 
।।६३।। बहुत काय सांगूं मात । यासदूश साधन अन्य न पुनीत । 
सत्य हें त्रिवार उक्त । ऐसें तुम्हीं जाणावें ।।६४।। जेथ साक्षात ब्रह्मापति । 
स्वानंदवाचक क्षेत्र जगतीं । कमंडलू नदी वाहे त्वरितगति । त्यासम 
अन्य काय असणार? ।।६५।। ब्रह्मभूयादिक ख्यात । वेदादींत हें 
माहात्म्य अद्धुत । त्याची समता जगांत । शक्तींनो अन्या अधिक लाभेल 
कैसी ।।६६।। जो प्राणी नित्य भक्तियुक्त । हें माहात्म्य श्रद्धेने वाचित । 
तो प्रत्यक्ष गणेशरूप होत । त्याच्या दर्शनें दुःखें हरती ।।६७।। अथवा 
शुक्ल कृष्ण चतुर्थीस । जो करी याच्या वाचनास । त्याच्या घेती जें 
दर्शनास । तेही पवित्र नर होती ।।६८।। जो संस्कारहीन न वाचित । 
अथवा हें कदापि न ऐकत । तो सदा पुण्यवंचित । दु:खी होईल 
नि:संशय ।।६९।। हें महिमान भक्तिहीन नराप्रत । युक्त न सांगावें 
जगांत | शठ पापयुक्त जे पाखंड निरत । त्यांना हें न सांगावें ।।७०।। 
जे विभ्नेश्वरास भावें भजती । त्यांना कैसी जन्मगती । विघ्नभयं त्यासी 
नसती । म्हणोनि भजा गणेशासी ।।७१।। सत्पात्र नर पाहून वाचन | 
करावें या चरित्राचे पावन । जो भक्तियुक्त असेल जन । तो यास 
न निंदील ।।७२।। देवींनो सर्व सार सांगितलें । सर्वप्रद जें परम भलें । 
तेथ जाऊन गणेशातें सेविलें । पाहिजे तुम्हीं भक्तियुक्त ।।७३।। तरीच 
देह धारणेचें फळ लाभेल । सार्थक जीवनाचें होईल । अन्यथा पतिततुल्य 
व्हाल । यांत संशय कांहीं नसे ।।७४।। ओमिति श्रीमदान्त्ये 
पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे षष्ठे खंडे विकटचरिते 
मवूरेशक्षेत्रमाहात्यसमाप्तिवर्णनं नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः समाप्तः | 
मु. पु. खंड. ६ अ. ३०-३१ 


